नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत 
आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १९ मार्च, २०२१ 


प्रस्तावना:- 

“आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ” स्थापन करण्याबाबत मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) 
यांनी सन २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पिय भाषणात केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने विधी व न्याय 
विभागाच्या सहमतीने, मंत्रीमंडळाच्या व दोन्ही सभागृहाच्या मान्यतेने व मा. राज्यपाल महोदयांनी 
दिलेल्या मान्यतेनुसार सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३५ म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र, 
असाधारण भाग-४ दिनांक २८.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय 
क्रीडा विद्यापीठासाठी नवीन लेखाशिर्ष उडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक ई - 3 

२२०४ - क्रीडा व युवक सेवा, 

१०४ - क्रीडा व खेळ, 

(४१) आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ 

(४१) (09) आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ निर्माण करण्यासाठी सहाय्य (कार्यक्रम) 
(२२०४ ५८३१) 


सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
सं.सं : ख.वि./चा-१/शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग/यूओआर-६७/२०२०-२१/४५०, दि. १८/०२/२०२१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १३१/व्यय-५, 
दिनांक ०९ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१९१७३९४०१२२१ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


१५. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 


मा. 
मा. 
मा. 
मा. 
मा. 
मा. 
मा. 
मा. 
मा. 
. मा. 
. मा. 
. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
, o= GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


DN: c=IN, 
R mM n EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharasht 


rashtra, 
2.5.4.20=3246a8286e67ae7423b98bfd800865585eb8601521f097ab 
07142d65ea9b2b15, 


pseudonym=081ECC13959FDFAE420D6448809AEDBED849D4B4, 
h Uu mM a serialNumber=24F4ACDDCFF993441F6C634862546E9D122EODB556 

806B179B794879ACF360F5, cn=Ramdas Ganpat Dhumal 

Date: 2021.03.19 17:46:35 +05'30' 


(रामदास धुमाळ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


राज्यपालांचे सचिव 

सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

मंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/ 2, मुंबई / नागपूर 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 


संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 


२२ 


. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / झाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 


२२. 


२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 


समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व क्रीडा उपसंचाळक 

सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


